सन २०२३-२४ या आर्थिक आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी 
ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत निधी 
वितरण. (लेखाशीर्ष २२३५१६१२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० जानेवारी, २०२४. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) प्रधान महाळेखापाल(लेखा व हकदारी), महाराष्ट्र-१,कार्यालयाचे पत्र क्र.भ.नि./ PFS DLIS/ 
FR23128675/ 3045, दि.५.०४.२०२२. 
3) सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आसंप्रसं/लेखा/का- 
२/२०२३/तरतूद मागणी/६६२,दि.२०.११.२०२३. 
४ आदिवासी विकास विभागाची नस्ती, क्र.संकीर्ण-४७२४/प्र.क्र.०५/का-१५. 
प्रस्तावना :- 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या कार्यालयाच्या अधिनस्त वाहन चालक 
कै.रविंद्र श्रीधर गायकवाड यांचे सेवेत असतांना निधन झाल्याने त्यांच्या वारस श्रीम.मंदा रविंद्र 
गायकवाड यांना ठेव संलग्न विमा योजनेंतर्गत विमा मंजूर करण्याबाबत महालेखापाल कार्यालयास 
प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावास संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये महालेखापाल कार्यालयाची मान्यता 
प्रापत झाल्याने सदर मान्यतेनुसार रू.६० हजार इतकी विम्याची रक्‍कम वारसदारास देय आहे. 
याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ अन्वये शासनास निधी मागणी प्राप्त झाली असल्याने संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्र.टी-३ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण या खाली (००) (०१) भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमा 
(अनिवार्य खर्च) या योजनेंतर्गत सदर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.हजारात) 

योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब । अर्थसंकल्पित तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 

सन २०२३-२४ करण्यात येत असलेला निधी 

भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव | yo, इतर ४६८०.०० ६०.०० 
संलग्न विमा (अनिवार्य खर्च) (२२३५ १६१२) खर्च 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.६०,०००/- (अक्षरी रुपये साठ हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला असून निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शातींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२२५४४४९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 


K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296 
K | S A N R A O 205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


28255A5EBOAODD495EF82F989931088637D 
8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2024.01.10 17:07:36 +05'30' 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन-१५,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


